'ध्येय २०३०' (Vision2o030) च्या 
अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी 
विविध समित्यांची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसडीजी-२०२२/ प्र.क्र.१०/का-१४१४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २४ मे, २०२२ 


वाचा : नियोजन विभाग, अर्धशासकीय पत्र क्र. नितीआ-२०१६/प्र.क्र.६४० भाग-२/कार्या-१४१२, 
दि.२५ जुले, २०१७ 


प्रस्तावना : 

सन 2030 पर्यंत राज्याच्या जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व राज्यातील नागरिकांचे 
सक्षमीकरण करुन त्यांचे जीवन शांततापूर्ण व समृध्द करण्याची रुपरेषा नियोजन विभागाने प्रसृत 
केलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे 'ध्येय २०३०' (Vision २०३०) या प्रकाहानामध्ये ठरविण्यात आली असून 
सदर UHRA केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहे. सदर WHRM सर्व प्रशासकीय विभागांना 
उपरोक्त वाचा येथीलअ.श्ा. पत्रान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे व त्याची Soft Copy नियोजन 
विभागाच्या httos://plan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर 'राज्य ध्येय २०३०' या नावाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
2.  'ध्येय २०३०' (Vision २०३० मध्ये राज्यातील सर्व क्षेत्रांचे खाळील ६ क्षेत्रांमध्ये विभाजन 
करण्यात आले आहे. 'ध्येय २०३०' मध्ये प्रत्येक क्षेत्रासाठी विशिष्ट व व्यापक मुद्यांवर लक्ष केंद्रित 
करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कृती कार्यक्रम कालमर्यादेसह निश्चित केलेला 
आहे. 


ध्येय २०३० (Vision २०३०) | प्रकाशनातील पृष्ठ प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीच्या मुद्यांचा 
मधील क्षेत्र क्रमांक (Action Points) T&S क्रमांक 
अ) कृषि व संलग्न क्षेत्र २१ ते ३० ३० 
ब) उद्योग व सेवा क्षेत्र ४७ ते ५२ ५२ 
क) पायाभूत सुविधा क्षेत्र ६२ ते ६८ ६८ 
ड) सामाजिक क्षेत्र ७४ ते ९२ RQ 
इ) प्रशासन ११३ ते ११३ १२३ 
फ) पर्यावरण १२८ ते १३० १३० 


३. महाराष्ट्र राज्याचे "ध्येय २०३० (Vision २०३०) ची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठीचे अंमलबजावणी 
धोरण (Implementation Strategy) प्रकाशनाच्या Y.939 वर ठरविण्यात आले असून त्यामध्ये 
ठरविल्यानुसार विविध समित्या स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२२/ प्र.क्र.१०/का-१४१४, 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्याचे ध्येय २०३० (Vision 2030) मध्ये ठरविलेल्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी विविध 
प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेण्याकरिता ध्येय २०३० 
(Vision 2030) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खालील क्षेत्रनिहाय आढावा समित्यांची स्थापना करण्यात येत 
आहे. 
अ) ध्येय २०३० (Vision २०३०) कृषि व संलग्न क्षेत्र आढावा समिती :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
a मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ प्रधान सचिव (पदुम), कृषी व पदुम विभाग सदस्य 
३ प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग सदस्य 
8 प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग सदस्य 
५ सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग सदस्य 
६ सचिव, जलसंपदा विभाग सदस्य 
७ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


ब) ध्येय २०३० (Vision 2030) उद्योग व सेवाक्षेत्र आढावा समिती  :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 

१ मुख्यसचिव अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार सदस्य 
विभाग 

३ Wa सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन सदस्य 
विभाग 

४ प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग सदस्य 

५ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


क) ध्येय २०३० (Vision २०३०) पायाभूत सुविधा क्षेत्र आढावा समिती :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
१ 'मुख्यसचिव अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
४  'सचिव,सा.बां.वि.(रस्ते(सा.उ.वगळून) सदस्य 
५  सचिव,सा.बां.वि. (इमारती)(सा.उ.) सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२२/ प्र.क्र.१०/का-१४१४, 


६ अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग सदस्य 
७ प्रधान सचिव (So), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
८ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 
ध्येय २०३० (Vision २०३०) सामाजिक क्षेत्र आढावा समिती 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
१ ।'मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग सदस्य 
३ STN मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
५ अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सदस्य 
६ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग सदस्य 
७ प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग सदस्य 
८ (wer सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सदस्य 
विभाग 
९ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
१० ।प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सदस्य 
११ "प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग सदस्य 
१२ ।प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
१३ "सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
१४ ।सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सदस्य 
१५ ।'अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 
इ) ध्येय २०३० (Vision २०३०) प्रशासन क्षेत्र आढावा समिती 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
१  'मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ अपर मुख्यसचिव, गृह विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
५ अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२२/ प्र.क्र.१०/का-१४१४, 


६ प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
७ प्रधान सचिव (र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
८ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


फ) ध्येय २०३० (Vision 2030) पर्यावरण क्षेत्र आढावा समिती :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
1 १_| मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


२. प्रत्येक क्षेत्रनिहाय आढावा समिती ध्येय २०३० मध्ये निश्चित केलेली HR (Targets) व कृती 


कार्यक्रम यांचा आढावा घेईल. देझ्ाच्या व राज्यांच्या प्रगतीचा आळेख उंचावण्यासाठी जाहिर करण्यात 
आलेल्या १७ शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) आणि १६९ लक्ष्ये (Targets) 


यांचा पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने ध्येय २०३० ची अंमलबजावणी करणे हा महत्वाचा टप्पा आहे. 


त्यानुसार वरील क्षेत्रनिहाय समित्या वेळोवेळी बैठका आयोजित करतील. तसेच आवश्‍यकतेनुसार 


त्या-त्या विषयातील तज्ञ / नामांकित व्यक्‍तींना बैठकीस आमंत्रित करतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०५२४११०१५१६६१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Charushil 


a Devendra Chaudhari 


Date: 2022.05.24 11:05:21 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


६. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


मुंबई 


७. सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 


९. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२२/ प्र.क्र.१०/का-१४१४, 


१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
११. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. प्रबंधक , उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१६. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

२०. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपाळिका/नगरपरिषदा, 

२१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२२. वित्त विभाग ( व्यय -८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

२३. उप सचिव (का-१४१४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


